अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१९-२० 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख : २० ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 


. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ,२०१९ 
. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३, दि. १६ एप्रिल, २०१९ 
. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३, दि. १८ जून, २०१९ 

. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९ 


०७८ *७ A) -5 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता 09, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय 
वर्ष सन २०१९-२० करिता ०१, वेतन साठी रुपये ४३,१७,३२,०००/- व ११, देशांतर्गत प्रवास खर्चासाठी 
रुपये १,२३,३८,०००/- अशी एकूण रुपये ४४,४०,७०,०००/- (अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस कोटी चाळीस 
लाख सत्तर हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


2. वित्त विभागाने दिनांक ८ जुले, 2098 च्या परिपत्रकान्वये सन 2098-20 करीता माहे 
डिसेंबर अखेर आव्यक असणारा अनिवार्य खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या go 
टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर तरतुदीपैकी जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३ 


परिषदांना माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार महिन्यांकरीता ०१, वेतन व ११, देशांतर्गत प्रवास 
खर्चासाठी एकूण ११,६४,२०,०००/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी चौसष्ठ लाख वीस हजार फक्त ) 
इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 
आता जिल्हा परिषदांनी उपरोक्‍त लेखाशिर्षातर्गत केलेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन माहे ऑगस्ट, 
२०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या पाच महिन्यांकरीता वेतन निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिका-यांचे वेतन खर्च भागविण्यासाठी 
या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण अनुदान रुपये 
११,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी फक्त) संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. या झासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. 


ऱ्य सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२२३ 


द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline Tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचाळक व प्रशासन (०१) (०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३)” ०१, वेतन या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४ / 
अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ,२०१९ व MMA परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दिनांक 
८ जुले, २०१९ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. या परिपत्रकान्वये 
नमूद केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२०१२१९४०९२२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb 


Chetan ve 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da 

Ba asane)/ a 
Nikam ee ना 
चेतन निकम 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
. विभागीय आयुक्त, 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 


Cc AW AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२२३ 


५. संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे 

६. प्रादेशिक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

७. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
८. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१६. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१७. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११) 

१८.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१९. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

२०. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 


अ. | जिल्ह्याचे नांव सन २०१९-२० करीता या झासन या शासन निर्णयान्वये SST २२१५ १८४३ खाली वितरीत 
क्र निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम (अक्षरी रुपये) 
असलेले वेतन अनुदान 
१ 2 8 
aa ore wa 
तये द लाख फक्त 


Sila पयचंवेचाकास लाख wa 
रुदन aaa लाख फक्‍त 
नाशिक पयचंचवास लाख फक्त 
वु Rae लाख फक्त 
नंदुरबार पये पंधरा लाख फक्त 
जळगाव ae लाख फक्‍त 
TAT लाख कत 
सातारा पये पंच्याहत्तर लाख फक्‍त 
wih aT लाख फक्त 
सोलापूर पये पंचावन्न लाख फक्त 
इ कोल्हापूर aaa लाख फकत 
औरंगाबाद पये पंचावन्न लाख फक्त 
जालना as लाख फक्त 
wah saa लाखफक्त 
il oath ore wer 
ts sae oe wr 
न्‌द्ड पय पंचवीस लाख फकत 
रर [sere TTT 
= लातूर पय ंचावत् लाख फक्त 
२६ ।|वाशिम पये पन्नास लाख फक्त 
२७ |अमरावती पये साठ लाख फक्त 
२८ ।यवतमाळ पये पन्नास लाख फक्त 
= fe eT ककत 
३० |नागपूर ५५००००० पये पंचावन्न लाख फक्त 
३१ भंडारा पये पंधरा लाख फक्त 
aa तेवर लाख फक्त 
2 तरर aaa फक्त 
३४ ।गडचिरोली पये पंधरा लाख फक्त 
rr sae कोट फक्‍त 


Chetan Balasaheb Nikam 


AJ] त |] ळं oO} oO}; oO} of Of “0० | (९ LO] LS] KC] wy] A] -8 
0 | “० | (२ | alm CC] wy] A] Oo fe) 
र; og oS yy) 
al 4 a=/7 8p 6 
at al ध्व 
og —h 


? 


A 
20) 


ql 
यी 
4 
al 


An 
A 


(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


